वन परिक्षेत्र अधिकारी तुंगारेश्वर (दक्षिण) 
यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
घोषित करण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : एफडीएम २०२१/प्र.क्र.८९/फ-२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक :- २० जानेवारी, २०२२ 


संदर्भ :- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-मकोनि-१०००/प्र.क्र.४४/०५/कोषा-प्र-५, 
दि. ०४.०१.२००६. 
२) महसूल व वन विभाग, शासन निर्णय, क्रमांक-डब्ल्यूएलपी ०७.२१/प्र.क्र.१७३/फ-१, 
दि.२५.०८.२०२१. 
३) प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), नागपूर यांच्या कार्यालयाचे 
पत्र क्र.कक्ष-२(१)/असं/प्र.क्र.१७/१७६/२०२१-२२, दि.०९.११.२०२१. 


प्रस्तावना - 

शासनाच्या वन विभागाच्या क्षेत्रिय कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची वेतन व भत्यांची देयके 
फेब्रुवारी-२००६ पासून इतर विभागाच्या कर्मचाऱ्यांप्रमाणेच कोषागारातून पारित करण्याबाबत 
वित्त विभागाच्या संदर्भाधिन दि.०४.०१.२००६ च्या शासन निर्णयान्वये निर्णय घेण्यात आला आहे. 
यानुसार महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ खंड-१ मधील नियम १३ नुसार व नियम १५(३) नुसार 
विभागातील आहरण व संवितरण अधिकाऱ्यांची यादी महालेखापाल कार्यालयाकडे पाठविण्यात 
येते. यानुसार वेळोवेळी निर्गमीत केलेल्या शासन निर्णयानुसार विभागातील आहरण व संवितरण 
Mf ATA याद्या प्रसिध्द करण्यात आल्या आहेत. 


उपरोक्त संदर्भ क्र.? येथील शासन निर्णयान्वये संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाची 
प्रशासकीय पुनर्रचना करण्यात आल्यामुळे वन परिक्षेत्र अधिकारी तुंगारेश्वर (दक्षिण) हे परिक्षेत्र 
कार्यालय स्वतंत्रपणे सुरू करण्यात आळे आहे. त्यासअनुसरुन प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), नागपूर यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.३ येथील पत्रान्वये वन परिक्षेत्र 
अधिकारी तुंगारेश्वर (दक्षिण) यांना नविन आहरण व संवितरण अधिकारी घोषित करण्याबाबतचा 
प्रस्ताव शासनास सादर केला आहे. त्याअनुषंगाने सदरहू पदनामास "आहरण व संवितरण 
अधिकारी" म्हणून घोषित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), नागपूर यांनी त्यांच्या संदर्भ 
क्र.३ We पत्रान्वये पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावास अनुसरुन खालील पदांना वित्त 
विभागाच्या दि.०४.०१.२००६ रोजीच्या शासन निर्णयानूसार त्यांच्या अधिपत्याखालील क्षेत्रिय 


शासन निर्णय क्रमांकः एफडीएम २०२१/प्र.क्र.८९/फ-२ 


कर्मचाऱ्यांचे वेतन व भत्याची देयके पारीत करण्यासाठी आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून 


घोषित करण्यात येत आहे:- 


वनवृत्त कार्यालय अधिकारी घोषित | ठिकाण | कार्यालयव सांकेतांक क्रमांक 


आहरण व संवितरण | मुख्यालय | जवळचे कोषागार/ उप कोषागार 


करावयाचे पदनाम 


अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक | वनपरिक्षेत्र धिकारी, | कामण । उप कोषागार कार्यालय, वसई 
(वन्यजीव) पश्चिम, मुंबई तुंगारेश्वर (दक्षिण) (सांकेतांक क्रमांक-१२०२) 


सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौ. सं. क्र.२४२/२१/को.प्र-५, दि.२२.१२.२०२१ 


नुसार वित्त विभागाच्या सहमतीने निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 


स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून सांकेतांक २०२२०१२०१२००३५१८१९ असा आहे. हा 


आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


9. 
८. 
९. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SUNIL PANDURANG 
PANDHARE 


(सुनिल पांढरे) 
उप सचिव (वने) 
महसूल व वन विभाग 


. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास), नागपूर. 

. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव),महाराष्ट्र राज्य, नागपूर 

. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम, मुंबई. 

. वनसंरक्षक व संचालक, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान, बोरीवली. 

. महालेखापाल (लेखा परीक्षा) / (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य-१/२, मुंबई/ 


नागपूर. 
(त्यांना विनंती करण्यात येते कि, महाराष्ट्र कोषागार नियम १९६८ खंड-१ मधील नियम 
१५ (२) व १५ (३) नुसार उपरोक्त अधिकाऱ्यास प्राधिकृत करण्याची पुढील कार्यवाही करण्यात 
करावी.) 
संचालक, SA व कोषागार, संचालनालय, मुंबई. 
वरीष्ठ लेखा कोषागार अधिकारी, नागपूर / मुंबई. 
सहसंचालक, (तांत्रिक) लेखा व कोषागार, मुंबई. 


१०. वित्त विभाग, कार्यासन कोषा. प्र-५, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती (फ-२), महसूल व वन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


